दिनांक ०७.११.२०२० ते दिनांक 
२०.११.२०२० या कालावधीत राज्यातील 
शाळांना दिवाळी सणाच्या सुट्ट्या घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२००/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२००/एसडी-४,दिनांक ०५ नोव्हेंबर,२०२० 


शासन परिपत्रक:- 


वरील वाचा येथील शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२००/एसडी-४,दिनांक ०५ 
नोव्हेंबर, २०२० अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. 


२. दिनांक ०७ नोव्हेंबर ते दिनांक २० नोव्हेंबर,२०२० या कालावधीसाठी शाळांना दिवाळीची 
सुट्टी घोषित करण्यात येत आहे. मात्र ज्या शिक्षकांना इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी पुरवणी परीक्षेच्या 
कामासंबंधी बोलविले असेल त्यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर,२०२० पासून कर्तव्यावर हजर व्हावे. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥६॥१/७590॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१७४८३७०५२१ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAW; 


R 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtt SCHOOL EDUCATION & SPORT 
DEPARTMENT, ICode: st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45cf75 
5d9373, 
S HAN KAR RAO PAWAR ber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83 1 75db4f05841 1807fb1031 
17dd155677, RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
06 18:34:12 +05'30 
उप Ula, AERTS शासन 


प्रत, 


) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.अपर मुख्य Ufa area शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४) आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
) 

) 


राज्य प्रकल्प GASH, AERIS प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 
संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२००/एस.डी.-४ 


७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

qo) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सर्व), 

११) शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर),जिल्हा परिषद (सर्वी /सर्व शिक्षण 
निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१२) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका) (सवी, 

93) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


